साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील 
अस्थायी पदे सन २०२३-२४ साठी पुढे 

चालू ठेवण्याबाबत. 

दि. ०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०२२३/प्र.क्र. ६१ /२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १०/१०/२०२३ 
वाचा:- 

१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४/१०/२००४. 
२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स,दि.५/५/२०११. 
३.सहाकार आयुक्‍त व निवंधन, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/कक्ष-१/सुधा.आकृत्तीबंध/पदेवाटप/२०११,दि.२८/१२/२०११. 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दि.२४/०२/२०२३. 
५. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३. 
६. शासन शुध्दिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२३. 
७. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशा-१/अस्थायी पदे /१०८२/२०२३, दि.०९/१०/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील दि.२४/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्तालय व त्याखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील ११४ अस्थायी पदे दि.२८/०२/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यापैकी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अमरावती यांचेकडील शिपाई 
संवर्गातील १ पद निरसित झाल्याचे कळवून एकूण ११३ पदे दि. ०१/०९/२०२३ पासून ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव साखर आयुक्त, पुणे यांनी संदर्भ क्र.9 येथील पत्राने सादर केला आहे. 
त्यानुसार सद्य:स्थितीत साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणखाळील प्रादेशिक संचाळक (साखर) 
कार्यालयातील११३ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३पासून ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय :- 

सहकार MYA, AM निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे संदर्भ क्र.३ येथील पत्राने साखर 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयास १०२ व ८ प्रादेशिक कार्यालयास ७७ पदे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. त्यापैकी साखर आयुक्तालयाची ५१ व ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), या कार्यालयातील ६३ पदे अस्थायी 
आहेत. त्यापैकी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अमरावती यांचेकडील शिपाई संवर्गातील १ पद निरसित करण्यात 
आले आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाची ५१ व ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) या कार्यालयाची 
दि.२४/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या ६३ पदांपैकी प्रादेशिक सहसंचाळक (साखर),अमरावती 
कार्यालयाकडील शिपाई हे ०१ पद निरसित झाल्याने ६२ पदे अस्थायी आहेत. साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे 
नियंत्रणाखालील ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील सोबत जोडलेल्या तक्‍ता “अ” व “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ११३ आस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२३ पासून ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२२३/प्र.क्र. ६१/२५-स, 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२, २४२५, सहकार (०१) (०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण 
(२४२५१०५४)०१-वेतन या लेखाशीषाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ तसेच शासन 
शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१०१०१५०६०३२४०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

ANKUSH PANDURANG ४४ a — 


05c0a0825664efa457ffas 1c3f236484 1 c8 1f8c437078a333b7111446 
12, postalCode=400032, st=Maharashti 


SHINGADE eee 
(अं.पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१.सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. प्रधान महालेखापरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महालेखापाल-१, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महाळलेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. महालेखापाल-२, ( लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-२, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे कोल्हापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, अमरावती, 
सोलापूर, . 
१३. वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(विसू-१)(आ.पु.क.,मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.उप सचिव (का.५-स)/(आस्था-१), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, 
अमरावती, सोलापूर. 
१९.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२२३/प्र.क्र. ६१/२५-स, 


झासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२२३/प्र.क्र.६१/२५-स, दि.१०/१०/२०२३ सोबतचे 
तक्ता“ अ” 


साखर आयुक्तांचे कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


अस्थायी पदे 


कार्यकारी अभियंता- एस-२३ (रु.६७७००--२०८७००) 

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - एस-१४ (रु ३८६००-१२२८००) 
कार्यालय अधिक्षक- एस-१४ (रु ३८६००-१२२८००) 
संख्यिकी सहाय्यक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) 
मुख्य लिपिक- एस-१३ (रु.३५४००--११२४००) 


वरिष्ठ लिपिक -एस-८ (रु. २५५००--८११००) 


१३ | लघुटंकलेखक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) 


१४ वाहन चालक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 


शिपाई -एस-१ (रु.१५०००--४७६००) 


झेरॉक्स यंत्र चालळक- एस-३ (रु.१६६००--५२४००) 


१२ । कनिष्ठ लिपिक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 


एकूण पदे 
Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
A N K U S H P A N D U RA N G MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1c3f2364841c81f8c437078a3 
harashti 


33b7111446a2, postalCode=400032, १५, ta, 
S H | N G A D E I ber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D 1733 


46155B9208DCD97DD078B, -ANKUSH PANDURANG SHINGADE 
Date: 2023.10.10 15:09:43 +05'30' 


(अं.पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२२३/प्र.क्र. ६१ /२५-स, 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-०२२३/प्र.क्र.६१/२५-स, दि.१०/१०/२०२३ सोबतचे 


तक्ता "ब" 
८ प्रादेशिक कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


कृषि अधिकारी एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) 

सहकार अधिकारी (श्रेणी-१) एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) 
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) एस-१४ (रू.३८६००-१२२८००) 
सहकार अधिकारी (श्रेणी-२) एस-१३ (रु.३५४००-११२४००) 
वरिष्ठ लिपिक एस-८ (रु.२५५००-८११००) 

कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखक एस-६ (रु.१९९००-६३२००) 


लघुटंकलेखक एस-८ (रु.२५५००-८११००) 


igitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
A N K U S H P A N D U R A N G MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1¢3f2364841c81f8c437078a333 


b7111446a2, postalCode=400032, st=M. 
S H | N G A D E I ber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D 173346 
155B9208DCD97DD078B, -ANKUSH PANDURANG SHINGADE 
Date: 2023.10.10 15:10:01 +05'30" 
अं 
(अ.पा. शिंगाडे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


